महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक- कअनि - १११९ /प्र.क्र.४५/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ३१ जुले, २०१९ 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शा.आ.क्र.कअनि १११५/प्र.क्र.४९/२०१५/१४ब, 
दिनांक २८.०५.२०१५ 
२) राज्य माहिती आयोग,खंडपीठ औरंगाबाद जाक्र २०१९/रामाआ/आस्था/कावि, 
दिनांक २९.०६.२०१९ 
आदेश 


श्री.प.नं.बहुरे, कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग हे आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ 
कार्यालयातील कक्ष अधिकारी या पदावर दिनांक १६.०६.२०१५ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत होते. श्री. बहुरे, कक्ष 
अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीच्या सेवा संदर्भाधीन क्र. २ येथील आदेशान्वये दिनांक २९.०६.२०१९ (म.नं.) पासून 
प्रत्यावर्तित करण्यात आल्या आहेत. 


२. सदर आदेशान्वये श्री. प.नं.बहुरे, कक्ष अधिकारी यांची प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामध्ये कक्ष अधिकाऱ्याच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. श्री. प.नं.बहुरे, कक्ष 
अधिकारी यांनी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामध्ये तत्काळ रूजू व्हावे. 


३. श्री. प.नं.बहुरे, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा दिनांक २९.०६.२०१९ (म.नं.) पासून प्रत्यावर्तित 
करण्यात आल्या असून ते दिनांक ०६.०७.२०१९ रोजी सामान्य प्रशासन विभागात हजर झाले आहेत. श्री.बहुरे, कक्ष 
अधिकारी यांचा दिनांक ३०.०६.२०१९ ते ०५.०७.२०१९ हा पदग्रहण अवधी व दिनांक ०६.०७.२०१९ ते आदेशाच्या 
दिनांकापर्यंतचा सक्‍तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सक्तीचा प्रतिक्षाधीन 
कालावधी मंजूर करण्याची कार्यवाही म.ना.से. (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ च्या नियम ९(१४)(एफ) नुसार 
व शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक ०२.०६.२००३ मधील तरतुदीनुसार पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने करावी. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७३११६२९३०७००७ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व We, तत गात 


Gurav Beg eee 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
श्री. प.नं.बहुरे, कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि - १११९/प्र.क्र. ४५/१४-ब 


१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग/जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२. (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

2) सह/उप सचिव (आस्थापना), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

३) उप सचिव (का.६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४) निवडनस्ती (कार्या-१४बो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


